राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१८ 
(भाराब-५), काटोल,जि.नागपूर व राज्य 
राखीव पोलीस बल, W क्र.१९ 
अहमदनगर येथील समादेशक यांना 
वित्तीय बाबीकरीता “विभागप्रमुख” व 
त्यांच्या आस्थापनेवरील सहायक 
समादेशक/पोलीस उप अधीक्षक यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआएस-०४२२/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 


संदर्भ :- 


दिनांक : ६ जुले,२०२२. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३६/र.व 
का. (८३००)/विभाग प्रमुख/७०/२०२२,दि.२७/५/२०२२. 


२) वित्त विभाग, 


दि.१७/४/२०१५. 


प्रस्तावना :- 


हासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक 


२७/५/२०२२ रोजीचे पत्राव्दारे राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्र.१८ (भाराब-५), 


काटोल,जि.नागपूर व राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१९ अहमदनगर येथील “समादेशक” यांना 
वित्तीय बाबीकरीता “विभागप्रमुख” व त्यांच्या आस्थापनेवरील “सहायक समादेशक/पोलीस उप 


अधीक्षक” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 


केला आहे. त्यानुषंगाने या संदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१८ (भाराब-५), काटोल,जि.नागपूर व राज्य राखीव 


पोळीस बल गट क्र.१९ अहमदनगर येथील “समादेशक” यांना वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला,उप विभाग एक मधील अ.क्र.१,नियम क्र.२ मधील 


तरतुदीनुसार केवळ वित्तीय बाबी करीता “विभागप्रमुख” म्हणून घोषित करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआएस-०४२२/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


प्रत, 


तसेच, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१८ (भाराब-५), काटोल,जि.नागपूर व राज्य 
राखीव पोळीस बल गट क्र.१९ अहमदनगर येथील “सहायक समादेशक/पोलीस उप 
अधीक्षक” यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ खंड एक, नियम-१५(३)१५६ व १७८ 
मधील तरतूदीनुसार वित्तीय बाबी करीता “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
प्राधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३२/ २०२२/ को.प्र.५, 
दि.१७/०६/२०२२ व्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०२२०७०६१५३५२२२१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. Digitall d by NARAYAN BIRA MANE 
igitally signed by 
NARAYAN BIRA णी 
MANE DEPARTMENT. 


Date: 2022.07.06 15:38:49 +05'30' 
(नारायणमाने) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पो.ब.,म.रा.मुंबई. 

३. समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१८ (भाराब-५), काटोल,जि.नागपूर. 
४. समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९,अहमदनगर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर/अहमदनगर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/नागपूर/अहमदनगर. 

७. सह सचिव (पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. कक्ष अधिकारी,वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५, मंत्रालय,मुंबई 

९. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


